महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहायक संचालक 
संवर्गातील अधिका-यांना उप संचालक पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती व पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक :- संलेको २०२१/प्र.क्र.२०६/कोषा. प्रशा .२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २०.०४.२०२२. 


शासन आदेश 
महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहायक संचालक संवर्गातील खालील विवरणपत्रात नमूद 


अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, गट-अ (वरीष्ठ) उप संचालक संवर्गात (एस-२३) (१,३१,१००- 
२,१६,६००) या वेतनबॅण्डमध्ये पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून खालील अटींच्या अधिन 
राहून तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नत अधिकाऱ्यांना महसूल वाटप अधिनियम 
दिनांक १४.०७.२०२१ मधील तरतूदीनुसार स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या महसूल विभाग वाटपानुसार स्तंभ 
क्र.४ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव वाटप तात्पुरत्या पदोन्नतीची पदस्थापना 
करण्यात 
आलेला 
महसूल 
विभाग 
TPA «| 2 3 et oe ee eal 
aa श्रीम. कांचन बब्रूवान औरंगाबाद मुख्य लेखा परिक्षक, लातूर AEX 
तावडे. महानगरपालिका, लातूर. 
२ श्री. संतोष बालारामजी । अमरावती मुख्य लेखा अधिकारी, अकोला 
सोनी. महानगरपालिका, अकोला. 
३ | श्री. बबन पांडुरंग कोकण-२ उपसंचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
भालेराव. मंत्रालय, मुंबई. 
४ | at. मनोज श्रीनिवास औरंगाबाद ।मुख्य लेखा अधिकारी, परभणी उशाहर 
गग्गड. महानगरपालिका, परभणी. 
g श्री. कालिदास रामराव । कोकण-२ पदस्थापनेचे आदे स्वतंत्रपणे काढण्यात 
जाधव. येतील. 
६ | al बाबासाहेब एकनाथ | नाशिक महाव्यवस्थापक (वित्त, महाराष्ट्र राज्य 
शिंदे. आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक 
७ | at. बाबुलाल दत्तात्रय नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पाटील. जळगाव. 
८ | श्रीम. शिल्पा रजनीशा कोकण-२ उपसंचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, 
खळे. मुंबई. 
९ | श्री. दिलीप गंगाराम कोकण-२ उपसंचालक, विक्रोकर आयुक्‍त कार्यालय, 
चव्हाण. मुंबई. 


शासन Beal क्रमांकः संळेको २०२१/प्र.क्र.२०६/कोषा. प्रशा.२ 


ia o | श्रीम. संगीता wT कोकण-२ उपसंचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, 
जोशी. मुंबई. 
णं १ | श्री. प्रविण धोंडीराम औरंगाबाद । उपसंचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, 
निर्मळ. महानगरपालिका लेखापरीक्षण (उपविभाग -३), 
औरंगाबाद. 
१२ | श्री. सुनिल मनोहर काटे. | पुणे मुख्य लेखा अधिकारी, कोल्हापूर 
महानगरपालिका, कोल्हापूर. 
१३ | श्री. केलास ज्ञानोबा पुणे वित्त विशेषज्ञ, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व 
भोसले. ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्प, पुणे. 
१४ | श्री. रविंद्र जनार्दन कोकण-२ उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क 
साळुंके. महासंचालनालय, मुंबई. 
१५ | श्री. बसवेश्वर महादेव पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, छत्रपती शाहू 
पाटील. महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास 
संस्था (सारथी), पुणे. 
१६ | श्री. ओंकार रामचंद्र नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
अंबपकर. गडचिरोली. 
१७ | श्री. शिवप्रकाह रमणदास | औरंगाबाद । मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
aa. नांदेड. (सदर पदावरील श्री.कोलगणे यांचे 
प्रशासकीय बदलीचे आदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील) 
१८ | ait. दिनकर वासुदेव अमरावती मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
जाधव. वाशिम. 
१९ | at. विठ्ठल शिवाजी पुणे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परीषद, 
चव्हाण. सांगली. 
२० श्री. चंद्रकांत पुंडलिक नाशिक मुख्य लेखा अधिकारी, जळगाव इाहर 
वानखेडे. महानगरपालिका, जळगाव. 
29 श्रीम. सुलोचना प्रकाहा । नाशिक मुख्य लेखा Wes, मालेगाव 
अहिरराव. महानगरपालिका, माळेगाव, जि. नाशिक. 
२२ | श्री. मनोजकुमार श्रेणिक | कोकण-२ उपसंचालक, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, 
शेटे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 
23 श्रीम. रुपाली वसंत कोळी. | पुणे मुख्य लेखा परीक्षक, सोलापूर 
महानगरपालिका, सोलापूर. 
२४ श्री. धनाजी हणमंत शिदे. | कोकण-२ लेखा व वित्त अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व 
इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ, 
मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन Beal क्रमांकः संलेको २०२१/प्र.क्र.२०६/कोषा. प्रशा.२ 


२५ | श्रीम. सुचिता राहुल पुणे सहायक आयुक्त (वित्त व लेखा), महिला व बाल 
साकोरे. विकास आयुक्तालय, पुणे. (उपसंचालक 
संवर्गात तात्पूरते उन्नत करुन) सदर पद 
तात्पूरते श्रेणी उन्नत करण्याची कार्यवाही 
महिला व बालविकास विभागामार्फत करण्यात 
यावी. 
२६ | श्री. शिरीषकुमार दादाराव | पुणे मुख्य लेखा परीक्षक, सांगळी मिरज कुपवाड 
धनवे. शहर महानगरपालिका, सांगली 
२७ | at. दिपक नंदकुमार कोकण-२ उपसंचालक, संचालनालय लेखा व कोषागारे, 
शिंदे. मुंबई. 
२८ | श्री. विक्रमसिह कोकण-२ अवर सचिव तथा उपसंचाळक (मदत व 
उज्वलसिह यादव. पुनर्वसन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२९ | al. दत्तदास यशवंत कोकण-२ उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल 
कराडकर. अभिकरण, मुंबई. 
३० | श्री. चंद्रकांत उत्तमराव । औरंगाबाद ।मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पाटील. औरंगाबाद. (सदर पदावरील share यांचे 
प्रशासकीय बदलीचे आदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील) 
३१ | श्री. जनार्दन हरी खोटरे. । नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
गोंदिया. 
32. | श्रीम. राजश्री शिवाजीराव | कोकण-१ नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि 
पाटील. विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
33 श्रीम. प्रगती एकनाथ कोकण-२ वित्त विशेषज्ञ, प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष, 
धनावडे. जागतिक बँक सहाय्थित हवामान अनुकुल कृषि 
प्रकल्प, मुंबई. 
३४ श्री. जनार्दन गुलाबराव । औरंगाबाद ।मुख्य लेखा अधिकारी, नांदेड वाघाळा शहर 
पक्वान्ने. महानगरपालिका, नांदेड. 
३५ | श्री. वैजनाथ अनिल कोकण-२ मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र पर्यटन विकास 
बुरडकर. महामंडळ, मुंबई. (उपसंचाळक संवर्गात 
तात्पूरते उन्नत करुन) सदर पद उपसंचालक 
संवर्गात तात्पूरते श्रेणी उन्नत करण्याची 
कार्यवाही पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभागामार्फत करण्यात यावी. 
३६ | श्री. फिरोज इलाई मुल्ला. । कोकण-२ मुख्य लेखा अधिकारी, राज्य उत्पादन शुल्क 
विभाग, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


IIR Beal क्रमांकः संळेको २०२१/प्र.क्र.२०६/कोषा. प्रशा.२ 


३७ | a. महेशकुमार शिवाजी | कोकण-२ उपसंचालक, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण 
कारंडे. जीवनोन्नती अभियान, ग्रामविकास व 
जलसंधारण विभाग, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
३८ | श्री. गजानन रामभाऊ नाशिक मुख्य लेखा अधिकारी, धुळे महानगरपालिका, 
पाटील. धुळे. 
३९ | श्रीम. विद्यारत्न तुकाराम | कोकण-२ वित्तीय सल्लागार, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला 
काकडे. अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई. 
४० | श्रीम. प्रिती भगवान नाशिक मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, नाशिक महानगर 
खारतुडे. परिवहन महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 
४१ | श्रीम. मनिषा गिरीधर शोडे. | नागपूर लेखा नियंत्रक (वित्त), महाराष्ट्र WI व मत्स्य 
व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
४२ | श्री. पंकज लक्ष्मण गिरी. । कोकण-२ उपसंचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय माध्यमिक 
शिक्षा अभियान, चर्नीरोड, मुंबई. 
४३ | श्री. हितेश बाळकृष्ण नाशिक उपसंचालक, आदिवासी विकास आयुक्तालय, 
विसपुते. नाशिक. 
४४ | श्रीम. सारिका सुखदेव कोकण-२ उपसंचालक, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, 
ननवरे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 
४५ श्री. मनोहर नारायण नागपूर मुख्य लेखा अधिकारी, चंद्रपूर शहर 
बागडे. महानगरपालिका, चंद्रपूर. 
४६ श्री. राहुल bara कदम. । कोकण-२ उपसंचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय उच्चस्तर 
शिक्षण अभियान, मुंबई (RUSA) 
vo | श्री. सचिन व्यंकटराव औरंगाबाद मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
कवठे. परभणी. 
४८ | श्री. निलेश मुरलीधर कोकण-२ मुख्य लेखापरीक्षक, पनवेल महानगरपालिका, 
नलावडे. पनवेल, जिल्हा रायगड. 
४९ | श्री. अभिजित गणपतराव । कोकण-२ मुख्य लेखा अधिकारी व वित्तीय सल्लागार, 
पिसाळ. बृहन्मुंबई विद्यूत पुरवठा व परिवहन उपक्रम 
(बेस्ट), मुंबई. 
५० | श्री. शरद झात्रुघ्न देशामुख. | कोकण-२ मुख्य लेखापरिक्षक, उल्हासनगर 
महानगरपालिका, उल्हासनगर, जि.ठाणे. 
५१ | att. प्रमोद बापु पेटकर. कोकण-२ संचाळक (लेखा), धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, 
वरळी, मुंबई. 
५२ | at. धनराज वागंबर पांडे. | कोकण-१ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, 
पालघर. 
५३ | att. विशाल राजाराम नाशिक मुख्य लेखा परीक्षक, अहमदनगर 
पवार. महानगरपालिका, अहमदनगर. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


झासन Beal क्रमांकः संलेको २०२१/प्र.क्र.२०६/कोषा. प्रशा.२ 


५४ | श्री. शैलेश हिंदुराव मोरे. । नाशिक मुख्य लेखा अधिकारी, अहमदनगर 
महानगरपालिका, अहमदनगर. 
Gy श्री. अतुल अंबादास नाशिक मुख्य लेखा परीक्षक, धुळे महानगरपालिका, 
गावडे. धुळे. 
५६ | श्री. किरण हिंदुराव कोकण-२ मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, उल्हासनगर 
भिलारे. महानगरपालिका, उल्हासनगर, जि. ठाणे. 
yo श्री. शा दुल भाऊसाहेब । कोकण-२ उपसंचालक, राज्य अभिलेख देखभाल 
पाटील. अभिकरण, मुंबई. 
५८ | att. प्रमोद बळवंत पाटील. | अमरावती नियंत्रक, पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापिठ, 
अकोला. 
५९ | श्री. कपिल जयकर पवार. | नागपूर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, नागपूर महानगर 
प्रदेश विकास प्राधिकरण, नागपूर. 


२. (आमा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व Rat पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०७.०५.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सुचनांनूसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयाप्रकरणी 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधिन उपरोक्त 
विवरणपत्रातील अधिकाऱ्यांना तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(ब) दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्या दिनांक २२.०७.२०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार दिव्यांग आरक्षणासह पदोन्नतीसाठीची रिक्‍त पदे 
सामान्य प्रशासन, शासन निर्णय दिनांक ०५.०७.२०२१ व दिनांक २३.०७.२०२१ अन्वये दिलेल्या सूचनांच्या 
अधिन राहून तात्पूरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

(क) सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतीळल अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क राहणार नाही. 

(ड) सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्यामुळे सदर पदोन्नती/ 
निवडसुची लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 


३. वरील अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस 
दिवसांच्या आत त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र या विभागाकडे 
पाठवावे. विहित कालावधीत Paya न स्विकारल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 

४. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


QIN Seal क्रमांकः संलेको २०२१/प्र.क्र.२०६/कोषा. प्रशा .२ 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०४२०१६३७०४६५०५ असा आहे. हा आदेश 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


TANAJI RAGHUNATH : 
PAWAR 
(ता. र. पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर*. 
२) अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
3) संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
४) संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई * 
५) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी * 
७) संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख.* 
८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख*. 
९) प्रधान सचिव (ले. व को) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) कक्ष अधिकारी, कोषा.प्रशा.१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) निवड नस्ती कोषा.प्रशा.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


